सन 2023-28 चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांना (२४१५-१०७७) 
या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 
२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक १५.०५.२०२३ 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-१/पी/ चाबाप्र/प्र.क्र.०५/१२२/२०२३-२४, दिनांक १९.०५.२०२३ 
४. महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक ११.०७.२०२३ 
५. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक १४.०७.२०२३, 
६. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक ०१.०९.२०२३ 
७. महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक ११.१०.२०२३ 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-१/पी/ यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०५/७३६/२०२३-२४, दिनांक 30.99.2023 
९. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-१/पी/ यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०५/८०९/२०२३-२४, दिनांक 94.92.2023 
१०. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९, दिनांक १८.१२.२०२३ 
११. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, ५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
(२४१५-१०७७)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) रु.9६६३.०० लक्ष व ३६- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) रु.३३७.०० लक्ष असे एकूण रु.८०००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. वाचा 
येथील नमूद क्र.२, ४,५,६,७ व १० च्या शासन निर्णयान्वये ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) रु.१२१४.१७ 
लक्ष व ३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) रु.२६९.६० लक्ष असा एकूण रु.१४८३.७७ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१ व ११ येथील दिनांक ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींचा उर्वरित संपूर्ण निधी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत विविध उद्दिष्टांसाठी निश्चित केलेल्या 
मर्यादेनुसार बीम्स प्रणाळीवर त्या त्या उद्दिष्टांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा येथील नमूद क्र.३,८ व ९ येथील प्राप्त चाळू बाब प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 


वाचा येथील नमूद क्र. ९ व ३,८ नुसार प्राप्त प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.१ व १० चे 
परिपत्रक व बीम्स प्रणालीवरील निधी उपलब्धता विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर (२४१५-१०७७) या 
योजनेतून सदर शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” मधील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता ३१- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत रु.३८३२.४० लक्ष व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) अंतर्गत रु.६७.४० 
लक्ष असा एकूण रु.३८९९.८० लक्ष इतका निधी खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


4. 


Gq, 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 


निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, विहित खरेदी प्रक्रिया 
नियमावली, ई-निविदा कार्यपध्दती, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे 
पालन करावे. 


७. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


१०, 


११, 


१२. 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 


विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महाळेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, 
आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ रोजीचे 
परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९ 


१३. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
१४. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे केळी 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 
सदर खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधानशिर्ष- २४१५- कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण, ०६- 
वनीकरण, २७७-शिक्षण (००) (०३) चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी चंद्रपूर (कार्यक्रम) 
(२४१५-१०७७) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.९०/२०२४/व्यय-१०, दि.१२.०३.२०२४ अन्वये तसेच 
वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ चे परिपत्रक आणि वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१६२१२७८३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ॥/६९७॥॥॥७४ HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJAS8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d4 
af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356ccSedc7610 
2e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


Date: 2024.03.14 16:31:08 +05'30' 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी चंद्रपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


अ र क्र Ee ge 


ww 
wo 0 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९, दिनांक १४ मार्च, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र - अ 


अ.क्र बाबनिहाय काम या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करावयाचा 
एकूण निधी (रु.लक्ष) 

i) ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ६७.४० 

il) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

१ मानव वन्यजीव संघर्ष/धोका टाळणेसाठी वर्षातुन तीन वेळा परिसरातील १०.०० 
झाडोरा कटाई/सफाई करणे 

२ House Keeping व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, बगीचे, संकुल परिसर ९५.०० 
इत्यादी देखभाल व स्वच्छता कामे 

3 वन प्रबोधिनी विद्युत बिल १५०.०० 

४ १ Ade सौरऊर्जा निर्मिती सुविधेची स्थापना ४२५.०० 

ष्‌ मेस्को (MESCO) या संस्थेद्वारे सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे ४३.५० 

ि सामानाची ने-आण, कचरा वाहतूक, पाणी पुरवठा करीता ट्रक्टर, टकर व १५.०० 
ट्राली खरेदी 
चंद्रपूर वन प्रबोधिनी मध्ये वाय फाय प्रणाली नेटवर्कचे संक्षमीकरण करणे ३०.०० 
ग्रंथालय वन्यजीव वनावर आधारित पुस्तके, नियकालीके १०.०० 
कार्यालयीन लेखन सामुग्री खरेदी व संगणकौय खर्च ४०.०० 

१० शासकीय वाहनाकरीता डिझेल पेट्रोळ खरेदी व परिक्षण ३०.०० 

११ नविन मेस करीता साहित्य खरेदी करणे २०.०० 

१२ वस्तीगृह साहित्य गादी, बेडसीट, पलंग, पडदे, फर्निचर तयार करणे व ५०.०० 
लॉड्रीग खर्च 

१३ चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, १३१७.१९ 
चंद्रपूर येथे प्रशिक्षणार्थी यांचे निवासा करीता Dormitory इमारतीचे बांधकाम 
करणे 

१४ चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, १३०७.१३ 
चंद्रपूर येथे प्रशिक्षणार्थी यांचे निवासा करीता वस्तीगृह इमारतीचे बांधकाम 
करणे 

१५ चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, वन प्रबोधिनीच्या १०५.७५ 
परिसरातील जुने प्रशासकीय इमारतीवर १५० Old. क्षमतेचे पारेषन संलग्न 
सौर संयंत्र आस्थापित करणे 

१६ Repairing & Renovation Kitchen Otta & Roof shed work in old 8.03 
Admin Building in the premisess of Forest Academy Chandrapur 

१७ Repairing and Construction the septic tank behind old admin ९४.१७ 
building in the premises of Forest Academy 

१८ Repairing & Renovation of Conference Hall in old Admin ४.१९ 
Building in the Premisess of Forest Academy Chandrapur 

१९ Repair & Manintenance of Different types of Civil works in the ४.९८ 
premises of Chandrapur Forest Academy 

२० The Work of construct the water cooler in old admin building in ०.४७ 
the premisess of forest Academy Chandrapur 

29 Providing and Laying 300mm Dia R.C.C. Pipe line Near old ०.६७ 


admin building (Shashwar) to Road in the premisess of Forest 
Academy 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/फ-९ 


२२ Construct the W.B.M. Road at old quarter side of dhobi shed the १.८० 
premisess of Forest Academy Chandrapur 

23 Renovation of Quarters Type-I (Four Unit) in the primisess of ९.३३ 
Foest Academy 

२४ Renovation of Quarters Type - I (Four Unit) in the Premisess ९.३५ 
forest academy Chandrapur 

२५ Renovation Quarters Type-I (Four Unit) in the premisess of Forest ९.२३ 
Academy 

26 Renovation Quarters Type-I (Double Unint) in the premisess of ५.०५ 
Forest Academy 

२७ Renovation Quarters Type-I (Double Unit) in the premisess of ५.१५ 
Forest Academy Chandrapur 

२८ Renovation Quarters Type-I (DU) in the premisess of Forest ५.१६ 
Academy Chandrapur 

२९ Renovation Quarters Type-I (DU) in the premisess of Forest प.२८ 
Academy Chandrapur 

30 Renovation Quarters Type-I (DU) in the premisess of Forest ५.१८ 
Academy Chandrapur 

३१ Renovation Quarters Type-IJ (DU) in the premisess of Forest ५.१४ 
Academy Chandrapur 

32 Renovation Quarters Type-II (SU Qtr. No. 3 Res.) in the premisess ८.५६ 
of Forest Academy Chandrapur 

33 Renovation Quarters Type-II (DU) in the premisess of Forest ६.७३ 
Academy Chandrapur 

38 Renovation Quarters Type-II (DU) in the premisess of Forest ८.३३ 
Academy Chandrapur 

34 Renovation QurtersType-II (DU) in the premisess of Forest ८.२ 
academy Chandrapur 

३६ Renovation of Qtr. Type -IIJ (DU) in the premisess of Forest ६.११ 
Academy Chandrapur 

३७ Renovation of Qtr. Type -III (SU) in the premisess of Forest ९.३३ 
Academy Chandrapur 

३८ Renovation of Qtr. Type-II (DU) in the premisess of Forest ७.५१ 
Academy Chandrapur 

३९ Renovation of Qtr. Type-III (SU) in the Premisess of Forest ८.६३ 
academy Chandrapur 

so Renovation of Qtr. Type-III (DU) in the premisess of Forest ५.८२ 
Academy Chandrapur 

४१ Renovation of Qtr. Type-III (DU) in the premisess of Forest ९.०५ 
Academy Chandrapur 

४२ Renovation of Qtr. Type-III (DU) in the premisess of Forest ८.९५ 
Academy Chandrapur 

83 Renovation of Qtr. Type-III (SU) in the Premisess of Forest ९.०९ 
academy Chandrapur 

RY Renovation of Qtr. Type-III (SU) in the Premisess of Forest ७.५४ 
academy Chandrapur 

एकूण:- २८२२.४ 
एकूण ( + ii):- ३८९९.८० 


VIVEK VISAY HOSHING ८ 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


